उच्च व da Rem विभागाच्या 
नियंत्रणाखालील शौक्षणिक संस्थांमधील ज्या 
कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना लागू 
आहे त्यांना योजनेच्या स्तर-१ मध्ये जमा 
असलेल्या अंशदानाची रक्‍कम गुंतवणुकीचा 
विकल्प निवडण्याची मुभा देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २३०४/प्र.क्र.८७/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- Io जुलै, २०२४. 


वाचा:- वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक अंनियो २०२०/प्र.क्र.७/सेवा-४ दि. ३०.९.२०२२ 


प्रस्तावना:- 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या 
राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांच्याकरिता त्यांच्या WA (PRAN) खात्यात जमा असलेली मासिक 
अंशदानाची रक्‍कम संचित निधीसह गुंतवणुक करण्यासाठी निवृत्तिवेतन निधी व्यवस्थापक व गुंतवणूकीच्या 
पध्दतीचे विकल्प निवडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. तसेच संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या 
नियंत्रणाखालील कर्मचाऱ्यांकरिता स्वतंत्र शासन sear निर्गमित करण्याच्या सूचनादेखील उपरोक्त 
शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाच्या उपरोक्त शासन निर्णयामधील तरतुदी उच्च व 
तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील, शिक्षण संस्थांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना 
लागू आहे अऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय:- 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील, शिक्षण संस्थांमधील ज्या कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना लागू आहे sear कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक अंनियो 
२०२०/प्र.क्र.७/सेवा-४ दिनांक ३० सप्टेंबर,२०२२ योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१११२०५१७५४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

हाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT DATTATRAYA 
KATKAR 


(अजित काटकर) 
उप सचिव (अति.कार्य., महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
महालेखापाल 
महालेखापाल 
महालेखापाल 
महालेखापाल 


लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 


~~ हता न 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण २३०४/प्र.क्र.८७ /विशि-१ 


) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 
) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) मुख्य लेखा परीक्षा, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, वाशी, नवी मुंबई. 
९) उपमुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/ अमरावती. 
१०) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे / नागपूर / औरंगाबाद / नाशिक. 

) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद 
१४) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१५) राज्यपालांचे सचिव. 
१६) मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 
१७) सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१८) सर्व अकृषि विद्यापीठे 

१९) कुलगुरू, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र, विद्यापीठ, लोणेरे. 
२० कुलगुरू, सीओइपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ-पुणे 

२१ कुलगुरू, लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
29) संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे 

२२) संचालक, कला संचालनालय, मुंबई 

२३) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

२४) निवड नस्ती, कार्यासन विशि-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


